मराठी भाषा संवर्धन पुरस्कार, 
सन २०२० जाहीर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरस-२०२१/प्र.क्र.७/भाषा-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ फेब्रुवारी, २०२१ 


१) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र.भासंपु-२०१६/प्र.क्र.२६/२०१६/भाषा-३, 
दिनांक १८ फेब्रुवारी, २०१६. 
२) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र.भासंपु-२०१६/प्र.क्र.२६/२०१६/भाषा-३, 
दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०१८. 
३) मराठी भाषा विभाग शासन निर्णय्‌ क्र. पुरस-२०२१/प्र.क्र.१०/भाषा-३, 
दि.२६ फेब्रुवारी, २०२१ 
प्रस्तावना :- 
संदर्भाधीन दिनांक १८ फेब्रुवारी, २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्य मराठी विकास 
संस्थेमार्फत, मराठी भाषा संवर्धनासाठी मोलाचे योगदान देणाऱ्या व्यक्तीस अथवा संस्थेस “भाषा संवर्धन 
पुरस्कार” प्रदान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 
संदर्भाधीन दि.२६ फेब्रुवारी, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये यावर्षीपासून सदर पुरस्कार व्यक्‍ती 
व संस्था यांना स्वतंत्रपणे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 
त्यानुसार आंतरराष्ट्रीय किर्तीचे ज्येष्ठ भाषा वैज्ञानिक आणि साहित्य समीक्षक डॉ.अशोक 
केळकर यांचे नांवे “मराठी भाषा अभ्यासक पुरस्कार, सन २०२०” व कविवर्य मंगेश पाडगांवकर यांचे नांवे 
“मराठी भाषा संवर्धक पुरस्कार, सन २०२०” जाहीर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मराठी भाषा संवर्धन पुरस्कार प्रदान करण्याकरीता संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात 
आलेल्या समितीच्या निर्णयानुसार सन २०२० या वर्षाचा “डॉ.अशोक केळकर, मराठी भाषा अभ्यासक 
पुरस्कार” डॉ. सुधीर रसाळ यांना जाहीर करण्यात येत आहे. 


तसेच “कविवर्य मंगेश पाडगांवकर, मराठी भाषा संवर्धक पुरस्कार” श्री.संजय जनार्दन भगत व 
मराठी साहित्य परिषद, आंध्र प्रदेश यांना जाहीर करण्यात येत आहे. 
२. या पुरस्कारांचे स्वरुप प्रत्येकी रु.२,००,०००/- ( रुपये दोन लक्ष फक्त) रोख, मानचिन्ह व मानपत्र 
असे आहे. 


3. सदर area निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. अनौसंक्र-१३३/२०२१/व्यय-४, 
दि.२६.२.२०२१ अन्वये मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस-२०२१/प्र.क्र.9/भाषा-३ 

BUT Hae SNOT Ge APO ्रानववणार FET STAT, 2204, He a GEG (02) 
कार्यक्रम, (02) (०१) राज्य मराठी विकास संस्था (कार्यक्रम), 39 सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (२२०५ 3204) 
या लेखाशीर्षाखाली सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२१०२२६१३२८३४४४३३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Dihaly signed by Nanda Mart Raut 
Nanda S = Mangrahfa,O- Goverhment O 
Maharastra, OU © Marat Language 
Maruti Raut बदड बाट. 
(नंदा मा. राऊत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा.सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा.सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
५. अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, विधान सभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई, 
६. समिती प्रमुख, मराठी भाषा समिती, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
७. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान सभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई, 
८. मा. सर्व सन्माननिय विधानसभा / विधानपरिषद व संसद सदस्य महाराष्ट्र राज्य, 
९. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान परिषद), विधानभवन, मुंबई-४०००३२, 
११. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय (विधान सभा), विधानभवन, मुंबई-४०००३२, 
१२. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१३.प्रबंधक, लोक आयुक्‍त आणि उप लोक आयुक्त कार्यालय, मुंबई, 
१४.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, 
१५.महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर, 
१६.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१७.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१८. सचिव (मराठी भाषा विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
१९.संचाळक (माहिती व वृत्त), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
२०.संचालक / प्रशासकीय अधिकारी, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई, 
२१.भाषा संचालक, भाषा संचाळनालय,मुंबई, 
२२.सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, 
२३.सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई, 
२४.सर्व अवर सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२५.भाषा - 3 (संग्रहाथी. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


